ठाणे जिल्हा रुग्णालयाचे नवीन ९०० खाटांचे 
बांधकाम करण्याकरिता स्थलांतरित 
रुग्णकक्ष, विभाग व कार्यालयाचे स्थलांतरित 
जागेतील विद्युतीकरणाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता व निधी मंजुरी 
देणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र. ५३/ आरोग्य-३अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


दिनांक : १४ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः आआसे/कक्ष- 
३/टे-६/ जिरुठाणेस्थलांतरविद्युतकामे/२००४-०५/२४, दि.०२.०२.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


दिनांक ०४.०३.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये, जिल्हा सामान्य रुग्णालय ठाणे येथील ९०० 


खाटांचे जिल्हा रुग्णालय, संदर्भ सेवा रुग्णालय, परिचारिका प्रशिक्षण केंद्र व वसतीगृह इमारत 


बांधकामाचे रुपये ५२७.४१ लक्ष इतक्या रक्‍्कमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. ठाणे जिल्हा 


रुग्णालयाचे नवीन ९०० खाटांचे बांधकाम करण्याकरिता अस्तित्वातील इमारतींमधील रुग्णकक्ष, 


विभाग व कार्यालये हे प्रादेशिक मनोरुग्णालय ठाणे आवारातील नव्याने बांधण्यात आलेले आरोग्य व 


कुटूंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र येथील इमारतींमध्ये स्थलांतरित करुन पुर्णत: कार्यान्वित करण्यात 


MSS आहे. आता सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे दि. ०२.०२.२०२४ 


च्या पत्रान्वये, रुग्णालयाचे स्थलांतर झाल्याने आवश्यकतेनुसार विविध रुग्णकक्ष व विभांगानुसार 


विद्युतीकरणाची कामे करण्यासाठी ११ अंदाजपत्रकाचे रु. १,८६,०९,८२६/-(अक्षरी रुपये एक कोटी 


PAU लक्ष नऊ हजार sloal सव्वीस फक्‍त ) एवढया खर्चाचा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यता व निधी 


उपलब्धतेसाठी उपरोक्त नमूद पत्रान्वये आयुक्‍तालयामार्फत शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.५३/ आरोग्य-३अ 


सदरहू अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता ( विद्युत ), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांनी तपासणी करुन 


Recapulation sheet नुसार प्रमाणित केलेला रु. १,८६,०९,८२६/- अंदाजपत्रक प्रस्तावित केळे आहे. 


सोबत जोडलेल्या RECAPITULATION SHEET प्रमाणे खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अटीव शर्ती :- 


३. 


१) 


काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाझा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वस्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच 
काम हाती घ्यावे. 


प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभागाचा शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१२/प्र.क्र.१७७ 
/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी 


सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च सार्वजनिक आरोग्य विभागाने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या 
नियत व्ययामधून करण्यात यावा. 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्र.वीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२.दि.७/७/२०१७ 
अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच सदर 
कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


सदर रुग्णालय विद्युतीकरणाची कामे करण्यासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली 


मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


“मुख्यलेखाशिर्ष ४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील 
भांडवली खर्च, 
०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य), 

पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.५३/ आरोग्य-३अ 


११० - रुग्णालये व दवाखाने, 


(१) (अ) - पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - इमारती, 


(००) (०१) - मोठी बांधकामे (४२१० ००१४) 
५३- मोठी बांधकामे” 


8, सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१२/प्र.क्र.3०/२०१३/ 


विनियम,भाग-२, दि.२०.०९.२०१९ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 


मधील भाग-१, उपविभाग-पाच, परिच्छेद क्र.१३४(१), १३४(२) आणि १३४(३) व सार्वजनिक बांधकाम 


विभागाच्या दि.२५.०९.२०१९ च्या शासन परिपत्रकान्वये स्थापत्य विद्युत रू.१५ कोटी रक्कमेपर्यंतच्या 


कामांना मुख्य अभियंता यांनी तांत्रिक सहमती दिल्यानंतर प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 


आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


द. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२१४१३५८४९४५१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SHIVDAS 
MAHADEO 
DHULE 


Digitally signed by SHIVDAS MAHADEO 
DHULE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fd353a6a1af02b28757a9a542f2f80 
7ba459543ed 1 9dc809f2f150cfde4470c9, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=5523 190302520891 1890F58 
514593563E9788A66733F9A7E0D1A454083 
659841, cn=SHIVDAS MAHADEO DHULE 
Date: 2024.02.14 14:34:58 +05'30' 


(शि. म. धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल १/ २, महाराष्ट्र (लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ 


नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.५३/ आरोग्य-३अ 


२. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक (9), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई/ ठाणे. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे. 

७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, ठाणे. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 

९. वित्त विभाग ( विनियम कार्यासन), मंत्रालय, मुंबई 

१०.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
१२.निवडनस्ती ( आरोग्य-आ३अ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


BRM २०२४/ AF} 2८2 | St) — Fy 


Re) 
RECAPTULATION SHEET . जु 
Sr No. च Name Of Work Amount 
111003 / 2023-24 Providing Detailed [Electrical Safety Audit in MCE Bldg at New २ 140,184.00 
Civil Hospital Premises Chane. 


111009 / 2023-24 Providing Erection & Repairing of Air Conditioning Unit in Dialysis २ 5,67,031.00 


2nd Floor, CS Cabin, X- Ray Room, Ist Floor Administrative Office Bldg, Medicine 
OPD Cabin, NRC Room, Pediatric Ward, Porta Cabin, CY Scan & ACS Cab in New 
Shifted Civil Hospital Thane. ' 
111010 / 2023-24 Providing Erection & Repairing of Air Conditioning Unit in 
Componenct Storage ( Non Tested ) & Componenct Storage (Tested ) Blood Bank , 0.1 
& Sonography Room . Labour Room, Ward & Porta Cabin, Medical Officcr, 
Gynecological, SNCU & Sister Room at New Shifted Civil Hospital Thane. 


2 7,49.311.00 


2 7.49,903.00 


2 380,817.00 
२ 7,45,813.00 


र 1,11,04.470.00 


= 28,16,716.00 
२ 3,99.893.00 


2 4,58,597.00 
ancl and allied Works for 500 KVA DG Sct in 


( 2 4,97,091.00 
ampus of Central Hospital Ulhasnagar Dist Thane, 


nazi 
| र ७508560 


111026 / 2023-24 Providing Additional Ceiling Fan, Bracket Fan, Exhaust Fan at MCH 
Bldg, Blood Bank & old Store Bldg, Civil Surgeon Oifice at Newly Shifted Civil Hospital 
Thane 


111028 / 2023-24 Providing Water Pump in CS Bldg, Submersible Pump in Blood Bank 
& Electrical Installation of Lowndry at Newly Shifted Civil Hospital Thane. 


111036 / 2023-24 Providing Re- erection & Repairing of Air Conditioning Unit in ENT 
Department, Idiomatric Room, Administrative Bldg, Registration BTO, testing Room, 
Starage Room, Blood Bank, R'TPCR Lab at New Shifted Civil Hospital Thane. 


111038 / 2023-24 Providing Installing Testing & Commissioning of Ductable Air 
Conditioner Unit with Accessories at 150 Beded Shed in Civil Hospital at Mental 
Hospital Premises Thane. 


111013 / 2023-24 Providing Streacher / Passanger lift (Grd 4 2 Floor ) at Mother & 
Child Hospital at Newly Proposed Civil Hospital Bldg Thane. 
122010 / 2023-24 Providing Shifting and Installation of 250 KVA Generator From 
District Hospital Thane to Rural Hospital Badlapur Tal Ambernath Dist Thane. 


122011 / 2023-24 Providing Shifting and Installation of 500 KVA Generator From 
District Hospital Thane to Governmet Central Hospital Ulhasnagar for Mortuary 
Ulhasnagar Dist Thane, 


111023 / 2023-24 Providing Changeover P 


